“निवडसूची २०२२” अनुसार “विशेष 
पोलीस महानिरीक्षक” दर्जाच्या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.१५०/एक/पोल-१ 


दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


संदर्भ :- शासन परत्र, 


दिनांक : २० एप्रिल २०२२ 


गृह विभाग, 


दिनांक ०२.०२.२०२२. 


शासन आदेश. 


क्र.आयपीएस-१०२१/प्र.क्र.३५८/पोल-१, 


“पोलीस उप महानिरीक्षक” दर्जाच्या पदावरुन “fears पोलीस महानिरीक्षक” दर्जाच्या 


पदावर पदोन्नती देण्याकरिता छाननी समितीने तयार केलेल्या “निवडसूची २०२२” यामध्ये 


समाविष्ट, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यांना “विशेष 


पोलीस महानिरीक्षक” या पदावर पदोन्नती देण्यात येत असून, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ 
यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (सन १९५१ चा 


२२) याच्या HSA २२न मधील तरतुदींनुसार त्यांची स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, 


पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव विद्यमान पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
१. श्री. लखमी गौतम पोलीस उपमहानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
लाचलुचपत प्रतिबंधक (आस्थापना), 
विभाग, मुंबई. पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, यांचे 
कार्यालय, मुंबई. 
२. श्री. संदीप कि अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम | सह पोलीस आयुक्त, 
प्रादेशिक विभाग, बृहन्मुंबई  । पुणे शहर. 
३. श्री. सत्य नारायण अपर पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
वाहतूक, बृहन्मुंबई. सागरी सुरक्षा, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. श्री. प्रविणकुमार पडवळ अपर पोलीस आयुक्त, उत्तर | सह पोलीस आयुक्त, 
प्रादेशिक विभाग, बृहन्मुंबई | आर्थिक गुन्हे, बृहन्मुंबई 
प्‌. श्री. एस. जयकुमार अपर पोलीस आयुक्‍त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
मीरा भाईदर-वसई-विरार (प्रशासन), 
पोळीस आयुक्तालय पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, यांचे 


कार्यालय, मुंबई. 


झासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.१५०/एक/पोल-१ 


अ.क्र नाव विद्यमान पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (3) (४) 
६. श्री. निशिथ मिश्रा अपर पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
संरक्षण व सुरक्षा, बृहन्मुंबई | दहशतवाद विरोधी पथक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
0. श्री. सुनिल फुलारी अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
नागपूर शहर मोटार परिवहन विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
ia श्री. संजय मोहिते पोलीस उप महानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
कोकण परिक्षेत्र, कोकण परिक्षेत्र, 
नवी मुंबई नवी मुंबई 
/फ्द उन्नत करुन/ 
९. श्री. सुनिल कोल्हे सह आयुक्त, सह आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
/फ्द उन्नत करुन/ 
१०. | श्री. दत्तात्रय कराळे अपर पोलीस आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त, 
पूर्व प्रादेशिक विभाग, ठाणे शहर 
ठाणे शहर 
११. श्री. प्रविण आर. पवार अपर पोलीस आयुक्‍त संचालक, 
(प्रशासन), ठाणे ठाहर महाराष्ट्र गुप्तवार्ता अकादमी, 
पुणे. 
१२. | श्री. बी.जी. होखर पोलीस उप महानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 
/फ्द sad करुन/ 
१३. | ait. संजय बाविस्कर पोलीस उप महानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
रा.रा. पोलीस बल, पुणे. गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 
१४. | श्री. जयंत नाईकनवरे पोलीस उप महानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त, 
व्ही.आय.पी. सुरक्षा, मुंबई.  । नाशिक शहर. 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेडा, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.१५०/एक/पोल-१ 


४. 


हा शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२०१९३१४५०२२९ असा आहे. हा शासन 


seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH _ 
BHAT डक 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचाळक, दळणवळण व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ पुणे/ नाशिक/ नागपूर. 
११ 
१२ 


सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (पोलीस यहासंचालक, महाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फता. 


१३) निवड फाईल, पोल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


